जिल्हा क्रीडा अधिकारी / सहाय्यक 
संचालक, गट-अ मधील अधिकाऱ्यांच्या 
नियतकालिक बदल्या... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ जुले, २०२३ 


संदर्भ - शासन समक्रमांक आदेशा दिनांक २० जून, २०२३ 


शासन आदेठा 


उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील श्री.मिलिंद रामचंद्र 
दिक्षीत, जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नांदेड या ठिकाणी पदस्थापना 
देण्यात आली आहे. सदर आदेशामध्ये अंशत: बदल करून त्यांची सुधारीत पदस्थापना सहायक 
संचालक, पुणे या श्रीम.निलीमा सुर्यकांत अडसुळ यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदावर करण्यात 
येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये श्रीम.लतिका ळेकुरवाळे आणि श्री.चंद्रहोखर व्ही. साखरे 
यांची अनुक्रमे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अकोला व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, जळगाव या पदावर 
केलेली बदली रद्द करण्यात येत आहेत. 
३. संदर्भिय शासन आदेडा दिनांक २०/०६/२०२३ मधील इतर अटी व शर्ती त्याच राहतील. 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, नांदेड या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार श्री.जगन्नाथ लकडे, जिल्हा 
क्रीडा अधिकारी, लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१४१९३६०४९८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
D NYA N E H WA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
4 


50caee9al 1b81ac560fcOd8Sbb0ebc377f46c4fc00 
40aae47135, de=400032, st=Mi 
ber=05AE420767 1 9D0FCESDC8ACF3A44FBAS08 1 9DDOD088B2 
5A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
ate: 2023.07.14 19:38:30 +05'30 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 


शासन आदेशा क्रमांकः संक्रीआ-१३२३/प्र.क्र.५३/क्रीयुसे-२ 


४) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

५) संबंधित अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी 

) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, 

) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
८) कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे -१/३), 

९) निवड नस्ती. 


& 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


